कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग (खुद्द) 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.०१/१०/२०१९ 
ते दि.२९/०२/२०२० पर्यन्त मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- कौविउ-२०१९/प्र.क्र.४५/प्रशा-१ 
दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१७/९/२०१९ 


वाचा :-१) शासन निर्णय, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, क्रमांक- आढावा- 
२००१/प्र.क्र.१०९ /प्रशा-१, दिनांक ०५/०३/२००३ 
२) शासन निर्णय, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, क्रमांक-इएसई- 
२०१५/प्र.क्र.३७ /प्रशा-१ दिनांक २०/०२/२०१५. 
३) शासन निर्णय, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, क्रमांक- 
कौविउ -२०१५/प्र.क्र.०७ /प्रशा-१ दिनांक ११/०६/२०१५. 
४) शासन Po area विकास व उद्योजकता विभाग,क्रमांक कौविउ-२०१६/ प्र.क्र.५०/ 
प्रशा-१, दिनांक १८ /०३/२०१६. 
4) शासन Pra abated विकास व उद्योजकता विभाग, क्रमांक- कौविउ-२०१६/ प्र.क्र.५० / 
Wanl-4, दिनांक ०४/१०/२०१६. 
६) शासन fa alates विकास व उद्योजकता विभाग, क्रमांक- कौविउ-२०१७/ प्र.क्र.७३ / 
Wanl-4, दिनांक ०७/०३/२०१७. 
७) शासन निर्णय,वित्त विभाग,क्रमांक-पदनि -२०१६ /प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क,दिनांक 
०३/१०/२०१७. 
८) शासन Por alates विकास व उद्योजकता विभाग,क्रमांक-कौविउ-२०१७/ प्र.क्र.३०० / 
प्रजा-१, दिनांक १३/१०/२०१७. 
९) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि -२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दिनांक 
०८/०१/२०१८. 
qo) शासन निर्णय,कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग,क्रमांक-कौविठ २०१७/ 
प्र.क्र.३००/प्रशा-१,दिनांक १२/१०/२०१८ 
११) शासन निर्णय,वित्त विभाग,क्रमांक-पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क,दिनांक 
२१/०२/२०१९ 
१२) शासन निर्णय, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, कौविउ-२०१९/प्र.क्र.४५/प्रशा-१, 
दि. २७/०३/२०१९ 
१३) शासन निर्णय,वित्त विभाग,क्रमांक-पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क, 
दिनांक ११/०९/२०१९ 


शासन निर्णय :- 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत आकृतिबंध वरील 
संदर्भांधिन क्रमांक -१ येथील दि.५ मार्च २००३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.४५/प्रशा-१ 


2. वित्त विभागाच्या दि.०८/०१/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागामार्फत प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या 
आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील ४८ अस्थायी पदांना उपरोक्‍त संदर्भाधिन क्रमांक-१२ येथील दिनांक 
२७/०३/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.१/३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली 
आहे. 

३. आता वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र.१३ येथील दि.११/०९/२०१९ अन्वये विभागातील अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना 
अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या (खुद्द) 
आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील ४८ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशील सोबतच्या विवरणपत्र "अ 
“मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. 

४. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागातील ४८ अस्थायी पदांसाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक, 
“झेडए-२, २२५१, सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा सेक्रेटरीएट (०१) (०१) रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग (२२५१ 
०५१६) दत्तमत” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० च्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा व तो त्याच 
लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. शासन निर्णय वित्त विभागाच्या उक्त संदर्भ क्र.१३ येथील दिनांक ११/०९/२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून संकेतांक २०१९०९१८१११५०४५८०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Santosh Vithal ५५. 


\de=40003: arashtra, 
'75 1 ffedbb0OSfdff34ab6ac 1f83 19d061483d7d35e20f744e 
a, 


serialNumber=ecf4a9abe84c70de989c3669424c1 2b6cadcb583d500f 
(0 a e 489ce8727916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 
Date: 2019.09.18 11:20:55 +0530" 


(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी , अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

४. वित्त विभाग, (व्यय-६/वित्तीय सुधारण), मंत्रालय,मुंबई. 

५. सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्यासन १८, र. व का.),मंत्रालय,मुंबई. 

६. कार्यासन अधिकारी,रोख areal, plied विकास व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवड नस्ती (प्रश्‍ञा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


